भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेमधील 
सहाय्यक भूवैज्ञानिक संवर्गातील 
अधिकाऱ्यांचा परिविक्षाधीन कालावधी समाप्त 
करण्याबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः आपना-०२१९/प्र.क्र.०५/पापु-१५ 
सातवा मजला, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय इमारत संकुल, क्रॉफर्ड मार्कट जवळ, 
लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई- Yoo ००१. 
तारीख: १३ ऑगस्ट, २०१९. 


वाचा :- 
१) झासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांकः परिवी-२७१५/प्र.क्र.३०२/आठ, दिनांक 
२९ फेब्रुवारी, २०१६. 

शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, क्रमांकः आपना-४५११/प्र.क्र.३६८/पापु- 
१५, दिनांक १६ मार्च, २०१२. 

संचालक, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, पुणे यांचे पत्र क्रमांकः प्रशासन/ आस्था १/ 
परि.काला. समा./सभूवै, कभूवे/प्र.क्र.२४१/७६४/२०१८, दिनांक २१ डिसेंबर, २०१८. 
संचालक, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, पुणे यांचे पत्र क्रमांकः प्रशासन/ आस्था १/ 
परि.काला. समा./सभूवै, कभूवै/प्र.क्र.२४१/२१०/२०१९, दिनांक ०३ मे, २०१९. 


प्रस्तावना :- 


— 


2 


— 


3 


— 


8 


— 


भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेतील “सहाय्यक भूवैज्ञानिक” या पदावर संदर्भाधीन क्रमांक 
२ येथील शासन निर्णयान्वये दोन वर्षांच्या परीविक्षा कालावधीकरीता अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या 
करण्यात आल्या आहेत. या MART महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने केलेल्या शिफारशीनुसार 
“सहाय्यक भूवैज्ञानिक” या पदावर शासन सेवेत प्रथम नियुक्‍तीने करण्यात आलेल्या आहेत. 


सामान्य प्रशासन विभागाच्या संदर्भ क्रमांक १ येथील शासन निर्णयान्वये शासन सेवेतील 
अधिकारी/ कर्मचारी यांचा परिविक्षाधीन कालावधी समाप्त करण्याबाबत सुधारित मार्गदर्शक सूचना 
पारित करण्यात आल्या असून सहाय्यक भूवैज्ञानिक, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा या पदावर 
पदस्थापना दिलेल्या अधिकाऱ्यांनी त्यांचा २ वर्षांचा परिविक्षाधीन कालावधी समाधानकारकरित्या पूर्ण 
केलेला असल्याने व तशी शिफारस संचालनालयाने संदर्भाधीन क्रमांक ३ व ४ येथील पत्रान्वये केलेली 
असल्याने या अधिकाऱ्यांचा परिविक्षाधीन काळावधी समाप्त करून त्यांना नियमित “सहाय्यक 
भूवैज्ञानिक” म्हणून स्थानापन्न नियुक्‍ती देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः आपना-०२१९/प्र.क्र.०५/पापु-१५ 


शासन निर्णय :- 

प्रस्तावनेत नमूद केलेली वस्तुस्थिती विचारात घेता खालील तक्त्यात दर्शविल्याप्रमाणे भूजल 
सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेमधीळ खालील “सहाय्यक भूवैज्ञानिक” यांनी त्यांचा परिविक्षाधीन 
कालावधी समाप्त करण्यासाठी आवश्‍यक असणाऱ्या बाबी समाधानकारकरित्या पूर्ण केलेल्या 
असल्याने स्तंभ क्रमांक ५ मध्ये दर्शविलेल्या दिनांकापासून त्यांचा परीविक्षाधीन कालावधी समाप्त 
करण्यास व त्यांच्या पुढील वेतनवाढी मुक्‍त करण्यास झासन मान्यता देण्यात येत आहे:- 


अ.क्र. | परिविक्षाधीन सहाय्यक भूवैज्ञानिकाचे सहाय्यक परिविक्षाधीन परिविक्षाधीन । सहाय्यक न 
नाव भूवैज्ञानिक पदावर | कालावधीत =| कालावधी समाप्त पदावरील सेवा 
रुजू झाल्याचा । घेतलेल्या रजा | केल्याचा दिनांक | नियमितपणे पुढे चालू 
दिनांक ठेवण्याचा दिनांक 
za ? 2 ह ५ § 
a श्रीमती मेघा सुदर्शन शिदे २७/०३/२०१२ ६३ दिवस २८/०५/२०१४ २९/०५/२०१४ 
अजित रजा 


संचालक, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, पुणे यांना कळविण्यात येते की, उक्त सहाय्यक 
भूवैज्ञानिक यांच्या पुढील वेतनवाढी मुक्‍त करण्याच्या अनुषंगाने उचित कार्यवाही करावी. 


सदर शासन निर्णय सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक, परिवी-२७१५/प्र.क्र.३०२/ 
आठ, दिनांक २९ फेब्रुवारी, २०१६ मधील तरतुदींन्वये व सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय परिवी- 
२७१५/प्र.क्र.२०३/आठ, दिनांक २५ ऑगस्ट, २०१५ अन्वये प्रशासकीय विभाग प्रमुखास प्रदान केलेल्या 
अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक 201908131455173628 असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Chetan Balasaheb 


Chetan sian 


DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 
ou=WSSD, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 


Balasaheb icici 
Nikam जि 
(चेतन निकम) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 
१. अपर मुख्य सचिव, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, 


मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः आपना-०२१९/प्र.क्र.०५/पापु-१५ 


२. संचालक, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, शिवाजीनगर, पुणे. 
महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता)- १, महाराष्ट्र, मुंबई. 

४. महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता)- २, महाराष्ट्र, नागपूर. 

५. महालेखापाल, लेखापरीक्षा- १, महाराष्ट्र, मुंबई. 

६. महालेखापाल, लेखापरीक्षा- 2, महाराष्ट्र, नागपूर. 
७. उपसंचालक, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा (सर्व) 
टं 
र 


वरिष्ठ भूवैज्ञानिक, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा (सवी 
श्रीमती मेघा सुदर्शन शिंदे, सहाय्यक भूवैज्ञानिक, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास 
यंत्रणा (संचालनालयामार्फत) 

qo. निवडनस्ती (कार्यासन, पापु-१५). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


